RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ४८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 


शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती 


इत्यादी 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१ ९ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


आदेश 


क्रमांक एचसीआर-३०१ ९/ २२९ ५/ प्र. क्र . २४७/ २०१९/ नवि - ९.- ज्याअर्थी, जळगाव शहराची वाढीव हद्दीची विकास योजना , महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले 
आहे ) चे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने निर्णय क्रमांक टीपीएस -३५९९/ ७३८ /प्र. क्र .-१४२ ( ए)/ नवि -९, दिनांक 
११ फेब्रुवारी २००२ अन्वयेमंजूर केली असून ती दिनांक ७ एप्रिल २००२ पासून अंमलात आली आहे तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१ चे उप -कलम ( १) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने निर्णय क्रमांक टीपीएस -३५०३/ ४९ ३ / प्र. क्र .१०२ ( बी) /०३/ 
नवि- ९, दिनांक १० ऑगस्ट २००४ अन्वये मंजूर केलेली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००४ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधिले आहे ) 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली, मौजे मेहरूण , तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव 
येथील सर्व्हे नंबर ४६१/२/२ पै. मधील ४०५०.०० चौरस मीटर क्षेत्र ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे ) लगतच्या जमिनींसह आरक्षण क्रमांक 
१३६- “माध्यमिक शाळा ” करिता ( यापुढे “ उक्त आरक्षण " असे संबोधिले आहे ) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण जळगाव 
महानगरपालिका (यापुढे “ उक्त प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे ) आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त जागा, उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपादन 
केली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप- कलम ( १) नुसार , समुचित प्राधिकरण असलेल्या उक्त 
प्राधिकरणावर दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी सूचना ( यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा, उक्त प्राधिकरणाने विहित 
कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ; 


वि ( एच ) ४७३ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार तेबुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप- कलम ( १) नुसार , उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त प्राधिकरणाने विहित 
कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जागा संपादन केली नाही ; 


मार्च २०१८ 


आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाने , उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ११५०६/२०१७ मध्ये दिनांक १५ 
रोजीचे आदेश व त्याअनुषंगाने जळगाव महानगरपालिकेने मा . सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका ( सिव्हिल) क्रमांक ७९ ४२/ 
२०१ ९ मध्ये दिनांक २५ मार्च २०१ ९ रोजीच्या आदेशान्वये, उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ 
मधील तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप- कलम ( २) नुसार , उक्त विकास योजनेमधील आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत 
झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे . 


. 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप -कलम (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील उक्त विकास 
योजनेतील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे. अशा प्रकारे मुक्त झालेली जागा उक्त विकास योजनेतील 
लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल. 
( १) प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , जळगाव 

महानगरपालिका, जळगाव यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे. 


( २) सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


परिशिष्ट 


मौजे, तालुका व जिल्हा 


सिटी सर्व्हे नंबर / सर्व्हे नंबर / 


विकास योजनेतील 

प्रस्ताव 


गट नंबर 


१ 


२ 


سه 


मौजे मेहरूण. 


सर्व्हे क्रमांक ४६१/२/२ पै. मधील 

४०५०.०० चौरस मीटर . 


आरक्षण क्रमांक १३६- 
" माध्यमिक शाळा ” . 


तालुका जळगाव , 
जिल्हा जळगाव . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . प्र. सोनारे , 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 4th November 2019 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


ORDER 


No. HCR - 3019 / 2295 /CR -247/ 2019 /UD - 9.- Whereas , the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department vide Notification No. TPS - 3599/738 /CR - 142 ( A )/UD - 9 , dated 11th February 
2002 has sanctioned the Development Plan of Jalgaon City (Additional Area ) partly under Section 
31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act" ) and the same came into force with effect from the 7th April 
2002 and the Excluded Part of the Development Plan has been sanctioned under Section 31 ( 1 ) of the 
said Act, vide Notification No. TPS - 3503/ 493/ CR- 102 ( B)/ 03/ UD - 9 , dated 10th August 2004 and the 
same came into force with effect from 1st October 2004 (hereinafter referred to as " the said Development 
Plan" ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


3 


and whereas , in the said Development Plan , as mentioned in the Schedule land bearing Survey 
No. 461/2/2 ( Pt.) admeasuring 4050.00 sq . mtrs . of Mouje Mehrun , taluka and district Jalgaon (hereinafter 
referred to as “ the said Land ” ) along with adjacent lands is reserved as Site No. 136 – " High School" 
(hereinafter referred to as " the said Reservation " ). The Appropriate Authority for the said reservation is 
Municipal Corporation , Jalgaon (hereinafter referred to as " the said Authority ” ) ; 

and whereas, the said land has not been acquired by the said Authority within 10 (Ten ) years from 
the date on which the said Development Plan came into force ; 


and whereas , the Owner of the said land had served a Notice , dated 21st August 2015 under 
Section 127 ( 1) of the said Act (hereinafter referred to as " the said Notice " ) to the said Authority , 
informing that the said land has not been acquired by the said Authority , within the stipulated period ; 

and whereas , even after service of the said Notice as aforesaid , the said land has not been 
acquired within stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub -section (1) 
of Section 127 of the said Act, by the said Authority ; 


and whereas , Hon ble High Court in Writ Petition No. 11506/2017 , filed by the owner of the said 
land vide its Order, dated the 15th March 2018 and Hon ble Supreme Court in Special Leave Petition 
(Civil ) No. 7942/2019 filed by the said Authority vide its Order, dated 25th March 2019 held that the said 
reservation to the extent of the said land stands lapsed , under Section 127 of the said Act ; 


and whereas , now it becomes expedient to notify by an Order under Section 127 ( 2 ) of the said 
Act, that the said reservation on the said land in the said Development Plan has been lapsed . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 127 of the said 
Act, and all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra , hereby notifies that 
the said reservation on the said land stands lapsed from the said Development Plan . The said land so 
released shall be available to the Land Owner for the purpose of Development as otherwise permissible 
in the case of adjacent land under the said Development Plan . 


( 1 ) A copy of the part plan showing the details of land released from the reservation in the said 

Development Plan vide this Order is available in the office of the Commissioner, Jalgaon 
Municipal Corporation , Jalgaon during office hours on all working days for inspection of public 
upto one month . 


( 2) This Order shall also be available on the Government s website www.maharashtra.gov.in 


Schedule 


Mouje , taluka , 

district 


City Survey No./Survey No./ 

Gat No. 


Reservation of 
Development Plan 


2 


3 


Mouje Mehrun , 

taluka Jalgaon , 
district Jalgaon . 


Area admeasuring 4050.00 sq . mtrs . 

out of Survey No. 461/2/2 (Pt. ). 


Site No. 136 
“High School” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. P. SONARE , 
Section Officer to Government. 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , शके १९ ४१ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१ ९ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ 


आदेश 


महाराष्ट्र प्रादेशिक 


क्रमांक एचसीआर -३०१७/ २१८ / प्र. क्र . ११०/ २०१७/ नवि - ९.- ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची विकास योजना , 
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम 
३१ चे उप -कलम ( १) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील , निर्णय क्रमांक टीपीएस -११९ १/ ३५ / प्र. क्र -८८/ नवि -९, दिनांक २८ जून १९९ ३ 
अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक १६ नोव्हेंबर १ ९९३ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे) आणि 
उक्त विकास योजनेतील वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ चे उप- कलम ( १ ) अन्वये शासनाच्या नगर विकास 
विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस -११९ १ / ३५ / प्र.क्र .८८/ नवि -९ , दिनांक १५ मे १ ९९ ५ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २९ जून १९९ ५ पासून 
अंमलात आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली, मौजे देवळाली येथील सर्व्हे नंबर ३१/ २ / १/ १९ मधील 
२११४.९९ चौरस मीटर जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे ) इतर जागेंसह आरक्षण क्रमांक १८१ “मार्केट शॉपिंग सेंटर व पार्किंग " 
करिता ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण नाशिक महानगरपालिका ( यापुढे 
“ उक्त प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे ) आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त जागा, उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपादन 


केली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप- कलम (१) नुसार , समुचित प्राधिकरण असलेल्या उक्त 
प्राधिकरणावर दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सूचना ( यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा, उक्त प्राधिकरणानेविहित 
कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ; 


आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( १) नुसार , उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त प्राधिकरणाने विहित 
कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जागा संपादन केली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाने , उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ११८४/२०१६ मध्ये दिनांक २१ ऑगस्ट 
२०१७ रोजीच्या व मा . सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका (सिव्हिल) डायरी क्रमांक १८२२२/२०१८ मध्ये दिनांक १९ जुलै २०१८ रोजीच्या 
आदेशान्वये, उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश 
पारित केले आहेत 


-- 


९ 


आणि ज्याअर्थी, दरम्यानचे कालावधीत नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची सुधारित विकास योजना उक्त अधिनियमाचेकलम ३१ चे उप- कलम ( १) 
अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-१११६/ प्र . क्र . १४० ( अ )/ २०१६ / नवि - ९ , दिनांक ९ जानेवारी २०१७ अन्वये 
भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१७ पासून अंमलात आलेली आहे ( यापुढे “ उक्त सुधारित विकास योजना ” असे संबोधिले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित विकास योजनेमध्ये उक्त जागा इतर जागेसह उक्त प्राधिकरणासाठी आरक्षण क्रमांक ४३५ “ म्युनिसिपल 
मार्केट ” म्हणून आरक्षित आहे ( यापुढे “ उक्त सुधारित आरक्षण ” असे संबोधिले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप- कलम ( २) नुसार उक्त विकास योजनेमधील आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत 
झाल्याबाबत व अशा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेले आदेश विचारात घेऊन सुधारित विकास योजनेतील आरक्षण निष्प्रभ झाल्याबाबत 
आदेश निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे ; 


, 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( २) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील उक्त विकास 
योजनेतील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचेव सुधारित विकास योजनेतील आरक्षण निष्प्रभ झाल्याबाबत अधिसूचित करीत आहे. 
प्रकारे 

मुक्त झालेली जागा सुधारित विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 


अशा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार तेबुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


५ 


( १) प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील आरक्षणातून व्यपगत झालेले व सुधारित विकास योजनेतील आरक्षणातून निष्प्रभ झालेले क्षेत्र 

दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे. 


( २) सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. 


परिशिष्ट 


मौजे , तालुका व 


सर्व्हे नंबर 


जागेचे क्षेत्र 


विकास योजनेमधील 
व्यपगत झालेले 


सुधारित विकास 
योजनेमधील निष्प्रभ 


जिल्हा 


आरक्षण 


झालेले आरक्षण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


मौजे देवळाली , 


सर्व्हे नंबर ३१ / २/ १ / १९ 


२११४.९९ 
चौरस मीटर 


आरक्षण क्रमांक १८१ 

"मार्केट , शॉपिंग 
सेंटर व पार्किंग ”. 


आरक्षण क्रमांक ४३५, 
“ म्युनिसिपल मार्केट ”. 


तालुका नाशिक , 


जिल्हा नाशिक . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


प्र. प्र . सोनारे, 


कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 8th November 2019 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


ORDER 


No. HCR - 3017 /218 /CR - 110 / 2017 /UD - 9.- Whereas , the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department vide it s Notification No. TPS - 1191/ 35 /CR -88 /UD -9 , dated 28th June 1993 
has sanctioned the Development Plan of Nashik City (hereinafter referred to as " the said Development 
Plan " ) partly under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act 
No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act” ) and the same came into force with effect 
from the 16th November 1993 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned 
under Section 31 ( 1 ) of the said Act, vide Notification No. TPS - 1191/ 35 /CR- 88/ UD - 9 , dated 15th May 
1995 and the same came into force with effect from 29th June 1995 ; 


and whereas, in the said Development Plan , as mentioned in the Schedule land bearing Survey 
No. 31/2/1/19 admeasuring 2114.99 sq . mtrs . of Mouje Deolali, taluka and district Nashik (hereinafter 
referred to as " the said Land ” ) along with other lands is reserved as Site No. 181– “ Market, Shopping 
Centre and Parking ” (hereinafter referred to as “ the said Reservation ” ). The Appropriate Authority for 
the said reservation is Municipal Corporation , Nashik (hereinafter referred to as " the said Authority ” ) ; 


and whereas, the said land has not been acquired by the said Authority within 10 (Ten ) years from 
the date on which the said Development Plan came into force ; 


and whereas , the owner of the said land had served a Notice , dated 22nd October 2014 under 
Section 127 (1) of the said Act (hereinafter referred to as " the said Notice " ) to the said Authority, 
informing that the said land has not been acquired by the said Authority , within the stipulated period ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


and whereas, even after the service of the said Notice as aforesaid , the said land has not been 
acquired within stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub -section ( 1) 
of Section 127 of the said Act, by the said Authority ; 


and whereas , Hon ble High Court in Writ Petition No. 1184/2016 , filed by the owner of the said land 
vide its Order, dated the 21st August 2017 and Hon ble Supreme Court is Special Leave Petition (Civil) 
Diary No. 18222/2018 filed by the said Authority vide it s Order the dated 11th July 2018 held that the 
said reservation to the extent of the said land stands lapsed , under Section 127 of the said Act ; 


and whereas , in the meantime the Government of Maharashtra in Urban Development Department 
vide Notification No. TPS - 1116 /CR - 140 ( A )/UD - 9 , dated 9th January 2017 has sanctioned the Revised 
Development Plan of Nashik City (hereinafter referred to as “ the said Revised Development Plan " ) partly 
under Section 31 ( 1) of the said Act and the same came into force with effect from 9th February 2017 ; 

and whereas , in the said Revised Development Plan the said land along with other lands is 
reserved for the said authority as Site No. 435 , “ Municipal Market” (hereinafter referred to as “ the said 
Revised Reservation " ) ; 

and whereas , now , it becomes expedient to notify by an Order under Section 127 (2 ) of the said 
Act that the said Reservation on the said Land , in the said Development Plan has been lapsed and the 
Revised Reservation on the said Land, in the said Revised Development Plan has become redundant, 
as per the Orders of the Hon ble Supreme Court in such matters . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 127 of the said 
Act, and of all other powers enabling it in that behalf , the Government ofMaharashtra , hereby notifies 
that the said reservation on the said land stands lapsed from the said Development Plan and the 
Reservation on the said Land in the said Revised Development Plan has become redundant. The said 
land so released shall be available to the Land Owner for the purpose of Development as otherwise 
permissible in the case of adjacent land under the said Revised Development Plan . 
(1 ) A copy of the part plan showing the details of land released from the reservation in the said 

Development Plan and Redundant Reservation on the said Land , in the said Revised 
Development Plan vide this Order is available in the office of the Commissioner , Nashik Municipal 
Corporation , Nashik during office hours on all working days for inspection of public upto one 
month . 


( 2) This Order shall also be available on the Government s website www.maharashtra.gov.in 


Schedule 


Survey No. 


Mouje , taluka 
and District 


Area of 
the land 


Lapsed 
Reservation of 
Development 

Plan 

4 


Redundant 
Reservation of 

Revised 
Development Plan 

5 


1 


2 


3 


Mouje Deolali, 
taluka and 
district Nashik . 


Survey No 
31/2/1/19 . 


2114.99 
sq . mtrs . 


Site No. 181, 
“ Market, Shopping 
Centre and Parking” . 


Site No. 435 , 
“Municipal Market" . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


P. P. SONARE , 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


७ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती 


इत्यादी 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा 
दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल 
अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( १) मध्ये 
करण्यात आली आहे ; 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना 

नियम ३ ( १) अन्वये . 
जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन/एसआर -२४ ९/ २०१८.- ज्याअर्थी, भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुन:स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या पोट - कलम १० ९ द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार महाराष्ट्र शासनाने तयार 
केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ मध्ये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची तरतूद नमूद 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम ४ अन्वये निर्मलाई फाऊंडेशन, 
अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी 
नियुक्ती करण्यात आलेली आहे ; 


आहे ; 


त्याअर्थी, निर्मलाई फाऊंडेशन, अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्धी 
झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनीच्या भूसंपादनाच्या अनुषंगाने सामाजिक 
परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय करण्यास 
सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सहा महिन्यांच्या 
कालावधीत पूर्ण करील. 


- 


अनुसूची 


जमिनीचे वर्णन 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/ 
प्र . क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( झेड -ए) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 


जिल्हा जळगाव, तालुका धरणगाव, गाव धरणगाव 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ गट नंबर / 

सिटी सर्व्हे नंबर 


१ 


२ 


हे . आर 


७६० ( २) पैकी 


० 


४१ 


येईल ; 


विनय गोसावी, 


आणि ज्याअर्थी, मौजे धरणगाव , तालुका धरणगाव येथील आरक्षण 
क्रमांक , ६५- क्रीडांगण या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यासोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा 
उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे. 


उपविभागीय अधिकारी , 
एरंडोल भाग , एरंडोल, 

जिल्हा जळगाव . 


एरंडोल , ३१ ऑक्टोबर २०१ ९. 


आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ ( १) 
नुसार उक्त जमिनीबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे 
आवश्यक असल्याचे वाटते ; 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना 
नियम ३ (१ ) अन्वये. 


जिल्हा जळगाव 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ ( छ ) नुसार 
मा . जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक मुख्य भू. अ./ 
एसआर -२४ ९/ २०१८ , दिनांक ३ जुलै २०१८ अन्वये सक्षम प्राधिकारी 
तथा उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना प्राधिकृत 
केलेले आहे ; 


- 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-२९ ७/ २०१९.- ज्याअर्थी, भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुन : स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या पोट - कलम १०९ द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने तयार 
केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ मध्ये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची तरतूद नमूद 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा 
समुचित शासनाचा हेतू असल्यास, ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


करण्यास सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास 
सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करील. 


अनुसूची 


जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका धरणगाव , गाव बांभोरी प्र. चा . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/ 
प्र . क्र . ७७/ अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील 

५०० 

हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / गट नंबर / 

सिटी सर्व्हे नंबर 


१ 


२ 


हे . आर 


२ ९ ४ 


२ ७६ 


येईल ; 


पो . ख . 


० ११ 


. 


आणि ज्याअर्थी, मौजे बांभोरी प्र . चा . , तालुका धरणगाव गट नंबर 
२९ ४ मध्ये प्रादेशिक विकास योजना उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ , जळगाव 
या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित 
शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे ; 


विनय गोसावी , 
उपविभागीय अधिकारी , 
एरंडोल भाग , 

एरंडोल , 
जिल्हा जळगाव . 


एरंडोल , ३१ ऑक्टोबर २०१९ . 


३ 


, 


आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ ( १) 
नुसार उक्त जमिनीबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे 
आवश्यक असल्याचे वाटते ; 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ ( छ ) नुसार 
मा . जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक मुख्य भू . अ ./ 
एसआर -२९ ७ / २०१९, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१ ९ अन्वये सक्षम प्राधिकारी 
तथा उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना प्राधिकृत 
केलेले आहे 


आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा 
समुचित शासनाचा हेतू असल्यास, ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती 
महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा 
दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल 
अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट -कलम (१) मध्ये 
करण्यात आली आहे ; 


क्रमांक आस्थापना / संस्था नोंदणी रद्द/ क.२१ / ७४२/ २०१ ९.- मी , 
जगदीश बारी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था , जळगाव , तालुका 
जळगाव, जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
गोकुळधाम रहिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्था लिमिटेड , 
जळगाव ही संस्था विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक 
विभाग , नाशिक यांचेकडील आदेश क्रमांक आरव्हीए -२०१८ / प्र.क्र . 
३९ ० / १५- स / २०१ ९ , दिनांक १६ जुलै २०१ ९ अन्वये रद्द झालेली 
असल्याने सदर संस्थेवर अभिहस्तांकीत ( ऑफिसीयल असाईनी ) 
म्हणून श्री . व्ही . एस . पाटील , सहायक सहकार अधिकारी यांची 
नेमणूक करीत आहे . यापुढे त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० व नियम , १ ९६१ मधील तरतुदीनुसार पुढील 
कारवाई करावी व त्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी या कार्यालयास 


सादर करावा. 


, 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम ४ अन्वये निर्मलाई फाऊंडेशन , 
अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी 
नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. 


सदर आदेश हा आज दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी 
माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


जगदीश बारी, 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , 


जळगाव . 


त्याअर्थी, निर्मलाई फाऊंडेशन, अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्धी 
झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनीच्या भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय 


जळगाव , २९ ऑगस्ट २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , शके १९ ४१ 


९ 


मुख्याधिकारी यांजकडून 


पारनेर नगरपंचायत , पारनेर 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ 


पारनेर शहराची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा 


क्रमांक ४८४/ २०१९.- पारनेर नगरपंचायतीने प्रशासकीय ठराव क्रमांक २, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये नगरपंचायतीच्या हद्दीच्या 
अधिकार क्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करण्याचा इरादा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( १ ) प्रमाणे 
जाहीर केलेला आहे. नगरपंचायतीच्या अधिकार कक्षेतील क्षेत्र दर्शविणारा नकाशा पारनेर नगरपंचायतीने कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत ( सार्वजनिक 
सुट्ट्या वगळून ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २३ (२) अन्वये जनतेस पाहणेसाठी खुला ठेवलेला आहे. 

ज्या कोणत्या व्यक्तींना यासंबंधी काही सूचना अथवा हरकती पाठवावयाच्या असतील त्या त्यांनी नगरपंचायतीचा इरादा महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात द्याव्यात म्हणजे त्याचा उक्त अधिनियमाच्या कलम २३ (१) अन्वयेविचार 
करण्यात येईल . 


डॉ . सुनिता बी . कुमावत, 

मुख्याधिकारी, 
पारनेर नगरपंचायत , पारनेर , 
तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर . 


पारनेर , १६ नोव्हेंबर २०१ ९. 


PARNER MUNICIPAL COUNCIL , PARNER 


Notification 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Development Plan of Parner 


No. 484/ 2019.- The Parner Municipal Council its Resolution No. 2 , dated 11th September 2019 has 
declares its intention to prepare Development Plan of Parner under Section 23 (1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 for the area within its jurisdiction . 


A copy of Plan showing the area for which the Development of Plan is to be prepared is kept open for 
inspection by the public on all working days during office hours at the office of Parner Municipal Council as 
required under Section 23 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


Suggestions / Objections , if any should be communicated in writing within 60 days from the date of 
publication of the Municipal Council intention in the Maharashtra Government Gazette which shall be 
considered by the Municipal Council as required by Section 23 ( 1) of the Act. 


Dr. SUNITA B. KUMAWAT, 


Chief Officer, 
Parner Nagarpanchayat, Parner, 
taluka Parner, district Ahmednagar. 


Parner, 16th November 2019 . 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , शके १९ ४१ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /5429 /2019.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


1 


2 


3 


1 


Shri. D. S. Jadhav , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Sinnar. 


Earned Leave for five (5 ) days from 19th August 
2019 to 23rd August 2019 prefixing Sunday falling 
on 18th August 2019 and suffixing holidays falling 
on 24th August 2019 and 25th August 2019 with 
permission to leave headquarter with effect from 
17th August 2019 after office hours to 26th August 
2019 before office hours . 


2 


Smt. S. P. Kulkarni, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Dindori. 


Earned Leave for three (3 ) days from 21st August 
2019 to 23rd August 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 20th August 2019 
after office hours to 24th August 2019 before 
Mediation Marathon Programme. 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


(II) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


1 


2 


3 


1 


Shri . D. S. Jadhav , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, 
Sinnar. 


Smt. C. V. Shirsat, 
Civil Judge, Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Sinnar. 


2 


Smt. S. P. Kulkarni, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Dindori. 


Smt. G. S. Bora , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori. 


N. G. GIMEKAR , 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 16th August 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


99 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /5463/2019.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names. 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


3 


1 
1 


2 


3 


Shri . J. G. Pande , 

Ex - post-facto sanction to the Extension of Earned 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 

Leave for one ( 1) day i. e. 9th August 2019 is 
and JudicialMagistrate , First Class , 

hereby granted in continuation of Earned Leave 

from 6th August 2019 to 8th August 2019 previously 
Nashik 

granted 
Smt. G. K. R. Tandon , 

Ex -post- facto sanction to the Commuted Leave 
9th Joint Civil Judge , Junior Division 

for two (2 ) days from 16th August 2019 to 17th 
and JudicialMagistrate , First Class , 

August 2019 prefixing holiday falling on 15th August 

2019 and suffixing Sunday falling on 18th August 
Nashik 

2019 with permission to leave headquarter with 
effect from 15th August 2019 after flag hoisting 

ceremony to 19th August 2019 beore office hours . 
Smt. P. N. Gosavi, 

Ex- post- facto sanction to the Earned Leave for 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

three (3 ) days from 7th August 2019 to 9th August 
Judicial Magistrate , First Class, 

2019 suffixing holidays falling on 10th August 2019 

to 12th August 2019 with permission to leave 
Niphad . 

headquarter with effect from 6th August 2019 after 
office hours to 13th August 2019 before office 

hours . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

(11) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties . 
2 
Shri. J. G. Pande , 

Smt. P. S. Apte , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 8th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
and Judicial Magistrate , First Class , Magistrate , First Class , Nashik . 
Nashik . 
Smt. G. K. R. Tandon , 

Smt. S. K. Dugaonkar, 
9th Joint Civil Judge , Junior Division 6th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
and JudicialMagistrate , First Class , Magistrate , First Class , Nashik . 
Nashik 


1 


3 


2 


3 


Smt. P. N. Gosavi, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, 
Niphad . 


Smt. M. S. Kochar, 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Niphad . 


N. G. GIMEKAR , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 19th August 2019 . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


श्री . एस . डी. हरगुडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. डी . करभाजन, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
अक्कलकुवा यांनी सांभाळावा . 


No. EST/ 5175/ 2019.- The District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
passed the following Order 

Earned leave for three ( 3 ) days from 29th 
July 2019 to 31st July 2019 is hereby granted 
as an ex -post- facto sanction to Shri . A. S. Atre , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 

Charge during the absence of Shri. A. S. Atre , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik remained with 
Shri. S. R. Nikam , 4th Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . 
डी . हरगुडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , तळोदा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, तळोदा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


, 


नंदुरबार , ३१ जुलै २०१ ९. 


- 


आदेश 


- 


Certified that Shri. A. S. Atre would have 
continued to officiate in the post of 2nd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik if he had not 
proceeded on leave for the period from 29th July 
2019 to 31st July 2019 [ Note 2 below Rule 39 
( 2 ) Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 
1981 ]] 

N. G. GIMEKAR , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik. 
Nashik , 7th August 2019 . 


क्रमांक बी -२/ एमएच-२३१२/ १८७७/ सन २०१९.- श्रीमती एस. ए . 
विराणी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांची दिनांक ६ ऑगस्ट २०१ ९ ते ७ ऑगस्ट 
२०१९ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . ए. विराणी यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्रीमती एस . ए. विराणी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . निलेश बी . पाटील , 
दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांनी सांभाळला होता. 


ते 


३ ऑगस्ट 


क्रमांक बी -२ / एमएच-२३१२/ १८०० / सन २०१ ९.- श्री . एस . डी . 
हरगुडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, तळोदा यांची दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ 

२०१ ९ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच दिनांक ३१ जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ४ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . डी. हरगुडे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, तळोदा या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . 
ए. विराणी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


नंदुरबार , ९ ऑगस्ट २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , शके १९ ४१ 


१३ 


आदेश 


क्रमांक बी -२/एमएच-११६९ / १८ ९ ७/ सन २०१ ९.- श्री . जी. एच. 
पाटील , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांची दिनांक ५ ऑगस्ट 
२०१९ ते ९ ऑगस्ट २०१९ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . एच . पाटील यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे. 


श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . दिपक उमेश डोंगरे, ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करूणा 
रामकुमार राजपूत , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या ३ सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
धुळे , २० ऑगस्ट २०१९ . 


श्री . जी . एच . पाटील , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एल . डी. गायकवाड, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 
यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता. 


, 


ते 


श्री . जी . एच. पाटील, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांनी 
रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिनांक १३ ऑगस्ट 
२०१९ रोजी सादर केले आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . एच. 
पाटील , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

प्रमोद एस . तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , १४ ऑगस्ट २०१९ . 


आदेश 
क्रमांक ३७२६/ सन २०१९.- श्री . अलोक अशोक पांडे, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, धुळे यांची दिनांक १६ ऑगस्ट 

२०१ ९ २० 

ऑगस्ट 

२०१९ 
पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . अलोक अशोक पांडे यांना 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 

श्री . अलोक अशोक पांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती श्रुती निलेश 
गंगवाल - शाह , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला 
होता . 

श्री . अलोक अशोक पांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत 
आल्यानंतर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय 
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अलोक 
अशोक पांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २२ ऑगस्ट २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ३८५८ / सन २०१९.- श्रीमती करूणा रामकुमार 
राजपूत , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांची 
दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१९ ते २१ ऑगस्ट २०१ ९ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक २२ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत 
यांना ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


आदेश 


अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित , दोंडाईचा , तालुका शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १) व १ ९ ६१ चा नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसकेडी/ जीएनएल ( ओ)/ ७८७/ 
२०१९ , दिनांक ८ ऑगस्ट २०१९ असा आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १९ ६० चे कलम १२ ( १) व 
त्याखालील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात येत आहे . 


प्रथम 


क्रमांक ३७६३/ सन २०१९.- श्री . अतुल भानुदास जाधव , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, शिरपूर यांची दिनांक २० ऑगस्ट २०१९ ते २२ ऑगस्ट 
२०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . अतुल भानुदास जाधव यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
वर्ग, शिरपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 

श्री . अतुल भानुदास जाधव, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . संभाजी 
सोपानराव देशमुख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेकडेस सोपविण्यात आला 
होता . 


मनोज चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिंदखेडा , 

जिल्हा धुळे. 


शिंदखेडा , 


८ 


ऑगस्ट 

२०१९ . 


आदेश 


- 


, 


श्री . अतुल भानुदास जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी रजेवरून परत 
आल्यानंतर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय 
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 


क्रमांक सनिश्री/वि -२/ दत्तकृपा बहुउद्देशीय / संस्था नोंदणी/ जाहिरनामा/ 
सन २०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 

तालुका 
श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जाहीर करतात की , 
श्री दत्तकृपा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, घारगाव, 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था 
आहे. 


- 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२४७/ सन २०१९ , दिनांक २२ जानेवारी २०१ ९ असा आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अतुल 
भानुदास जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

धुळे . 


श्रीगोंदा, २२ जानेवारी २०१९. 


आदेश 


धुळे , २६ ऑगस्ट २०१९ . 


, 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/ श्री गणेशा पत / संस्था नोंदणी/ जाहिरनामा / 
सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा, 

तालुका 
श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , श्री गणेशा 
महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ढवळगाव , 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था 
आहे. 


आदेश 


क्रमांक वि- q / आस्था /डीएलई / एसकेडी/ जीएनएल ( ओ)/ १२७५/ सन 
२०१९.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिंदखेडा, जिल्हा धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात की , संस्कृती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


१५ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ आरएसआर / 
सीआर/ ४७७८ / सन २०१९ , दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ असा आहे. 

रावसाहेब खेडकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 

जिल्हा अहमदनगर . 


श्रीगोंदा, ३१ जुलै २०१ ९. 


क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ जीएनएल / ओ / ५८६८ / ( २१३७)/ सन 
२०१९.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांनी मुख्यप्रवर्तक 
नियोजित इंदू को - ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर लिमिटेड , 
मालेगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी 
झाल्याचे व तिचे वर्गीकरण कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे 
जाहीर करीत आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


मालेगाव , १६ ऑगस्ट २०१ ९. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ११९९/ सन २०१ ९.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , शिव दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
चिंचगव्हाण ( सुंदरनगर), तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य 
कृषी संस्था आहे . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ २४०/ २०१ ९, दिनांक २९ जुलै २०१९ असा आहे. 


क्रमांक एनएसके/ एमएलजी/ जीएनएल / ओ / ५८६८ /( २१४३)/ सन 
२०१९.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांनी मुख्यप्रवर्तक 
नियोजित सक्षम नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , कौळाणे , 
तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व तिचे 
वर्गीकरण कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे नियम १० ( १) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे 
जाहीर करीत आहे . 


जळगाव , २९ जुलै २०१ ९. 


आदेश 


संगमेश्वर बदनाळे , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव , 
तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक . 


मालेगाव , १६ ऑगस्ट २०१ ९. 


क्रमांक जिदुवि / जळगाव/ सहकार/ १२६८ / सन २०१९.- मी , रविंद्र 
पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , मुक्ताई महिला दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित, माळशेवगे, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २४) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० ( १) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य 
कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ २४१/ २०१ ९, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१९ असा आहे . 


प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


रविंद्र र. पाटील, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध) , जळगाव. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३/ सन २०१ ९.- श्रीमती के. के . पाटील , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांची दिनांक १० ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक १४ ऑगस्ट २०१ ९ 
रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . के . पाटील यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 


जळगाव , 


१६ 


ऑगस्ट 


२०१९ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . 
एम . पथाडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
नंदुरबार , २३ ऑगस्ट २०१९ . 


श्रीमती के . के . पाटील , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक १० ऑगस्ट २०१ ९ ते 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०१९ रोजीपर्यंत श्री . एम . आर. नातु , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांचेकडे व दिनांक १३ ऑगस्ट २०१ ९ ते दिनांक १४ ऑगस्ट 
२०१९ रोजीपर्यंत श्री . पी . व्ही . चतुर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-५ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत आलेला 
होता. 


आदेश 


श्रीमती के . के . पाटील , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -५ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या. 


क्रमांक बी -२/ एमएच-११६९/ १९९ ६/ सन २०१९.- श्री . जी . एच. 
पाटील , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांची दिनांक १९ ऑगस्ट 
२०१९ ते २३ ऑगस्ट २०१९ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . एच. पाटील यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , १६ 


ऑगस्ट 

२०१९ . 


श्री . जी . एच. पाटील , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एल . डी. गायकवाड, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार 
यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 


. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . एच. 
पाटील , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


२०१९ ते 


क्रमांक बी -२/ एमएच-२३१२/ १ ९९ ४/ सन २०१ ९.- श्री . व्ही . एम . 
पथाडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा यांची दिनांक २६ ऑगस्ट 

२९ ऑगस्ट २०१ ९ 
पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २३ 
ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . एम . पथाडे यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


प्रमोद एस . तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

नंदुरबार . 


नंदुरबार , २६ ऑगस्ट २०१९. 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


- 


श्री . व्ही . एम . पथाडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. एस . भागवत , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार यांनी सांभाळावा. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/९ / सन २०१९.- श्रीमती के . एस. बाकरे , 
जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१ ९ ते ९ ऑगस्ट २०१९ रोजीची एकूण 
५ दिवसांची वैद्यकीय रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


१७ 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . एस. बाकरे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -७ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


श्री . पी . एन . कुलकर्णी, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते ९ वे सहदिवाणी वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ९ ऑगस्ट २०१९ . 


, 


आदेश 


श्रीमती के . एस . बाकरे , जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम. व्ही . देशपांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे 
सोपविण्यात आला होता . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३३ / सन २०१९.- श्री . यु . व्ही . जोशी , 
८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
२४ जुलै २०१९ ते २६ जुलै २०१ ९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक २३ जुलै २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २९ जुलै २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीमती के . एस . बाकरे , जिल्हा न्यायाधीश -७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 

श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , १ ९ 

ऑगस्ट 

२०१९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . यु. व्ही . जोशी यांना ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे 
सहदिवाणी वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . यु . व्ही . जोशी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एन . कुलकर्णी, ९ वे सहदिवाणी 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


आदेश 


९ 


श्री . यु . व्ही . जोशी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते ८ वे सहदिवाणी वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर, १४ ऑगस्ट २०१ ९. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३४/ सन २०१ ९.- श्री . पी . एन. कुलकर्णी, 

वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१६ ऑगस्ट २०१ ९ ते १७ ऑगस्ट २०१९ रोजीची एकूण २ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी ध्वजावंदनाच्या 
कार्यक्रमानंतर ते दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एन. कुलकर्णी यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ९ वे 
सहदिवाणी वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


आदेश 


९ 


वे 


ते 


२२ ऑगस्ट 


२०१ ९ रोजीची 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ४६ / सन २०१ ९.- श्रीमती एस . डी . 
जवळगेकर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांची दिनांक २० ऑगस्ट २०१ ९ 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . डी . जवळगेकर यांना 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 


श्री . पी . एन . कुलकर्णी, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . के . खराटे, १० वे सहदिवाणी वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


- 


पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . हाश्मी एच . ए . एच . आय . , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , जामखेड हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर, १७ ऑगस्ट २०१ ९. 


आदेश 


श्रीमती डी . एस . जवळगेकर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ ऑगस्ट २०१९ रोजीपर्यंत 
श्रीमती पी . एस . भोसले, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी 
श्रीमती एन . एस . सय्यद , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे दिनांक २४ सप्टेंबर २०१९ रोजी 
श्रीमती व्ही. सी . देशपांडे, ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २५ ऑगस्ट २०१९ रोजी 
श्रीमती एस . वाय . शेख , १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०१/ सन २०१९.- श्रीमती सरिता विश्वंभरन , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, राहाता यांची दिनांक 
१ ९ ऑगस्ट २०१९ ते २२ ऑगस्ट २०१९ रोजीची एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती सरिता विश्वंभरन यांना 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


. 


. 


, 


श्रीमती डी . एस . जवळगेकर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


, 


- 


अहमदनगर , 

१७ 


ऑगस्ट 


२०१ ९ . 


श्रीमती सरिता विश्वंभरन , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , राहाता यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती व्ही . बी . कोकाटे , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती सरिता विश्वंभरन , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, राहाता ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
राहाता या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १७ ऑगस्ट २०१ ९. 


, 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ९ ६/ सन २०१ ९.- श्री . हाश्मी एच . ए. एच . 
आय. , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांची दिनांक 
२० ऑगस्ट २०१९ ते २२ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक १९ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१९ रोजी मध्यान्हपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


आदेश 


- 


दिनांक २० 


२०१९ 


ते 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . हाश्मी एच . ए . एच . आय. 
यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४५/ सन २०१ ९.- श्रीमती एन. एन . जोशी, 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 

ऑगस्ट २२ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१९ रोजी मध्यान्हपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एन. एन . जोशी यांना ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


. 


. 


श्री . हाश्मी एच . ए. एच . आय. , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , जामखेड यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी. व्ही . सपकाळ , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


१ ९ 


आदेश 


श्रीमती एन . एन . जोशी, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीपर्यंत 
श्रीमती एस. पी . भोसले, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ ते 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१९ रोजी मध्यान्हपूर्वीपर्यंत श्रीमती एस . 
डी . वडगावकर , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९ ०/ सन २०१ ९.- श्रीमती जे. पी . सरपाते , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक 
२० ऑगस्ट २०१९ व दिनांक २२ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२४ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


, 


श्रीमती एन . एन . जोशी , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे . पी . सरपाते यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


असत्या . 


अहमदनगर , १ ९ 


ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


श्रीमती जे . पी . सरपाते , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती ए. एस. वानखडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६३/ सन २०१९.- श्रीमती एस. सी . निर्मळे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर यांची दिनांक 
१३ ऑगस्ट २०१९ व दिनांक १४ ऑगस्ट २०१९ रोजीची एकूण 
२ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


श्रीमती जे . पी . सरपाते , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , पाथर्डी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , २० 


ऑगस्ट 

२०१९ . 


आदेश 


. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . सी . निर्मळे यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५१ / सन २०१९.- श्रीमती व्ही . सी . देशपांडे, 
११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ रोजीची 
एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक २४ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्रीमती एस . सी . निर्मळे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . डी. कोळेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . सी . देशपांडे यांना 
११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती एस . सी . निर्मळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


. 


- 


अहमदनगर , २० ऑगस्ट २०१ ९. 


श्रीमती व्ही . सी . देशपांडे, ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . वाय. शेख , १२ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश हा आज दिनांक २९ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी 
माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


, 


, 


श्रीमती व्ही . सी . देशपांडे, ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


गौतम बलसाणे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, 

नाशिक . 


असत्या . 


नाशिक , २९ ऑगस्ट २०१९ . 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 

जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


अहमदनगर, २१ ऑगस्ट २०१९. 


आदेश 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी रद्द/ क .२१/ ७३४ / २०१९.- मी , 
जगदिश बारी , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव , तालुका 
जळगाव, जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
पितृछाया को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी मर्यादित, जळगाव 
ही संस्था विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , 
नाशिक यांचेकडील आदेश क्रमांक आरव्हीए-२०१८ / प्र.क्र . ३ ९ १/ 
१५- स/ २०१९, दिनांक १६ जुलै २०१९ अन्वये रद्द झालेली असल्याने 
सदर संस्थेवर अभिहस्तांकीत ( ऑफिसीयल असाईनी ) म्हणून 
श्री . व्ही . एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी यांची नेमणूक 
करीत आहे. यापुढे त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० व नियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार पुढील कारवाई करावी 
व त्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी या कार्यालयास सादर करावा. 


क्रमांक वि -४/ ना.जि.सह.मुद्रणालय / नों.रद्द/ प्रापक / बदल/ ६ ९ ०४ / 
२०१९.- मी , गौतम बलसाणे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, 
नाशिक , मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १० ९ , कलम २१ व नियम , ८ ९ ( १७) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार नाशिक जिल्हा सहकारी मुद्रणालय 
मर्यादित , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी रद्द) या संस्थेवर 
श्री . पी . जी . देवरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नांदगाव 
यांचेऐवजी श्री . फयाज मुलानी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक 
यांची प्रापक म्हणून नेमणूक करीत आहे . त्यांनी कायद्यातील 
तरतुदीप्रमाणे संस्थेचे येणे- देणे कायम ठेवून दि जनलक्ष्मी 
को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, नाशिक या बँकेच्या कर्जाच्या रकमा 
व इतर देणी अदा करण्यात यावी. त्याप्रमाणे प्रापकाने त्यांचे कर्तव्य 
कालावधीचे परिश्रमिक संस्थेचे देणे दिल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या 
रकमेतून कायद्यातील नमूद तरतुदीनुसार व मा . सहकारी आयुक्त 
व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे 
कार्यालयाकडील परिपत्रकाप्रमाणे घेण्यात यावे. 


, 


, 


सदर आदेश हा आज दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी 
माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


जगदिश बारी , 

उपनिबंधक. 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


संस्थेचे समापन व नोंदणी रद्दची कार्यवाही झाली असली तरी 
नोंदणी रद्द केल्याच्या तारखेपावेतोचे लेखापरीक्षण व इतर कार्यवाही 
संस्थेचे प्रापक यांनी पूर्ण करावयाची आहे. 


जळगाव, २९ ऑगस्ट २०१९ . 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI - 400 004. 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


